अंगणवाडी सेविका / मदतनीस / मिनी 
अंगणवाडी सेविका यांना केंद्र शासनाने मंजूर 
केलेली मानधनवाढ लागु करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः- एबावि-२०१८/प्र.क्र.३४३/का-६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : - १६ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- (१) महिला व बाल विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१४/प्र.क्र.२७/का.६, 

दिनांक ३० एप्रिल २०१४ 

(2) महिला व बाल विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१३/प्र.क्र.३७२/का.६, 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ 

(३) महिला व बाल विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१७/प्र.क्र.१०३/का.६, 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ 

(४ महिला व बाल विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१७/प्र.क्र.१०३/का.६, 
दिनांक २७ एप्रिल २०१८ 

(4) महिला व बाल विका विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र No.99-3§/209§-CD-, 
दिनांक २०/०९/२०१८ 

(६) महिला व बाल विका विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र ".५०.(9-॥-१४/४/ 
२०१७-७॥)-॥, दिनांक २८/०९/२०१८ 


प्रस्तावना:- 

सन १९७५ पासून एकात्मिक बाल विकास सेवायोजना ही केंद्रपुरस्कृत योजना ० ते ६ वर्षे 
वयोगटातील मुलांच्या विकासाकडे लक्ष देण्यासाठी आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवायोजन,नवी मुंबई 
कार्यालयाकडून राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पुरविण्यात येणा-या सेवा व त्याबाबतचे आर्थिक 
निकष केंद्रशासनाकडून वेळोवेळी मंजूर करण्यात येतात. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात ५५३ प्रकल्पातंर्गत अंगणवाडी सेविका ९७४७५, मदतनीस ९७४७५ व 
मिनी अंगणवाडी सेविका १३०११असे एकूण २,०७,९६१ मानधनी कर्मचारी कार्यरत आहेत. अंगणवाडी सेविका, 
मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांच्या मानधनासाठी केंद्र शासनाकडून ६०% व राज्य शासनाकडून 
४०% याप्रमाणे निधी दरवर्षी केंद्र शासनाच्या निकषानुसार मंजूर करण्यात येतो. 
२. केंद्र शासनाने दिनांक १ ऑक्टोबर २०१८ पासून सेविकांच्या मानधनात अंगणवाडी सेविका रु.३०००/- 
वरुन रु.४५००/-, मदतनीस रु.१५००/- वरुन रु.२२५०/- आणि मिनी अंगणवाडी सेविका रु.२२५०/- वरुन 
रु.३५००/- एवढी वाढ केलेली आ हे. त्याअनुषंगाने अंगणवाडी सेविका /मदतनीस /मिनी अंगणवाडी सेविका 
यांना केंद्र शासनाने मंजूर केलेली मानधन वाढ लागु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०१८/प्र.क्र.3४३/का.६, दिनांक १६ ऑगस्ट, 2098 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांच्या मानधनात 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०१८ पासून मानधन वाढ करण्यास झासन मंजूरी देत आहे. त्याचा तपशील 


खालीलप्रमाणे आहे. 
मानधनी पदाचे नाव केद्र शासनाने पदास मंजूर केलेले मानधन | राज्य झासनाने यापुर्वी । एकुण मानधन 
मंजूर मानधन | त्यापैकी केंद्र | त्यापैकी राज्य | वेळोवेळी केलेली वाढ । केंद्र शासनाचे-- 
हिस्सा ६०% | हिस्सा ४०% एकुण राज्य शासनाचे 
(रुपये) 
अंगणवाडी सेविका ४५०० २७०० १८०० ३५०० ८००० 
एस.एस.सी.उत्तीर्ण 
मदतनीस २२५० १३५० ९०० २००० ४२५० 
मिनी अंगणवाडी सेविका ३५०० २१०० १४०० २२५० ५७५० 


२. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार मानधनात वाढ 
करण्याबाबतच्या दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०१८ व दिनांक २७ एप्रिल, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
तरतूदी विचारात घेण्यात याव्यात. 

३. सदर झासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १८५/१४७२, दि.२६/१०/२०१८ व वित्त 
विभागाचा अनौपाचारिक संदर्भ क्र.२७९/व्यय-६, दि.८/०१/२०१९ अन्वये दिलेल्या अभिप्रायानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥8॥8॥०५॥॥॥.9०७५.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१६१५२०५१९२३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Lalsing Ramchandra 


Gujar 


(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री / राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई 
४. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री,मंत्राळय,मुंबई 
५. मा.विरोधी पक्ष नेता,महाराष्ट्र विधानसभा,विधामंडळ,मुंबई 
६. मा.विरोधी पक्ष नेता,महाराष्ट्र विधानपरिषद,विधानमंडळ,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०१८/प्र.क्र.३४३/का.६, दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१९ 


७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

८. अपर मुख्य सचिव ( नियोजन.),नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
९. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

१०. प्रधान सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.प्रधान सचिव ( वित्तीय सुधारणा),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१२.सचिव (महिला व बाल विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१३. आयुक्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई 
१४.आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१५.महासंचालक,माहिती व प्रसिध्दी,मंत्रालय,मुंबई 

१६.सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१७.सर्व विभागीय आयुक्त 

१८.सर्व जिल्हाधिकारी 

१९.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

२०.सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त, महानगरपालिका 

२१.सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग 

२२.सर्व महिला व बाळ विकास अधिकारी (जिल्हापरिषद) 

२३.सर्व बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी ) 
२४.सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका, 


२५.महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 


२२. महासंचालक, राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन, औरंगाबाद 


२३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 

२६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२७. महिला व बाल विकास विभागातील सर्व कार्यासने 
२८. निवड नस्ती (कार्यासन ६) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


